महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ मे, २०१८ 


शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील 


स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव 
a २ ३ PB 4 
:- ती. | श्रीमती | शु.रा.बाविस्कर । सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग 
२ श्री HAMAS सामान्य प्रशासन विभाग महसूल व वन विभाग 
३ श्री मा.उ.पाटील सामान्य प्रशासन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
४ श्री नि.र.हाटे सामान्य प्रशासन विभाग नगर विकास विभाग 
५ | att स.अ.जोशी सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६ । श्रीमती | स्वा.अ.पाटील सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
श्री मा.ल.ल्हायकर । सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
श्रीमती | व.ग.पवार सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
श्री वि.नं.चौधरी सामान्य प्रशासन विभाग ग्राम विकास विभाग 
| qo | ० श्री प्र.दु.खराबे सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभाग 
।_११ fat | दि.तु.मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग गृहनिर्माण विभाग 
१२ श्री  ।अ.रा.चौरे सामान्य प्रशासन विभाग वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
१३ | श्रीमती | वि.धुं.संगशोट्टी सामान्य प्रशासन विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
१४ | श्रीमती | रा.वि.चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
१५ | श्रीमती | वी.जि.रानडे सामान्य प्रशासन विभाग वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
१६ श्री अ.तु.काजारे सामान्य प्रशासन विभाग मराठी भाषा विभाग 
१७ श्री स.सु.राणे गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१८ श्री ।स.गो.मोहिते गृह विभाग महसूल व वन विभाग 
१९ श्री म.घ.खटाव गृह विभाग वित्त विभाग 
२० श्री TAMAR गृह विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२१ श्री । रा.रा.देसाई गृह विभाग गृहनिर्माण विभाग 
२२ | at । fa ors गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ 


अ.क्र. | श्री सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव 
a २ ३ PB 4 

२३ श्री ।सा.व्यंगानलवाड | गृह विभाग वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 

२४ श्री | वि.श्री.पगारे गृह विभाग आदिवासी विकास विभाग 

२५ | श्रीमती । आ.झ. खान गृह विभाग आदिवासी विकास विभाग 

२६ श्री = | Sat. पोळ गृह विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 

२७ | श्रीमती | म.भा.दुनबळे गृह विभाग कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग 

२८ | श्रीमती | सा.भ.मेढे महसूल व वन विभाग गृह विभाग 

२९ श्री । वि.म.लोहार महसूल व वन विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 

३० श्री । ल.दा.जाधव महसूल व वन विभाग नगर विकास विभाग 

३१ श्री ।के.ता.साळुंखे महसूल व वन विभाग जलसंपदा विभाग 

३२ | श्रीमती । व.बा.सावंत महसूल व वन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

३३ श्री ।सं.शा.पानझडे महसूल व वन विभाग ग्राम विकास विभाग 

३४ | श्रीमती | अ.प्र.थोरवे महसूल व वन विभाग ग्राम विकास विभाग 

३५ श्री अ.पं.इप्पर महसूल व वन विभाग ग्राम विकास विभाग 

३६ श्री अ.बा.हजारे महसूल व वन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

३७ | श्रीमती | प्रि.भा.हेळंबे महसूल व वन विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 

३८ श्रीमती | सु.रा.सापते महसूल व वन विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

३९ श्री | सु.दे.मेश्राम महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

go । श्रीमती | प.भ.पालांडे कृषि व पदुम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

४१ । श्रीमती | इया.गो.मोडकर | कृषि व पदुम विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

४२ | श्रीमती | गौ.रा.नौकुडकर | कृषि व पदुम विभाग ग्राम विकास विभाग 

४३ । श्रीमती । प्रि.प्र आंबेरकर । कृषि व पदुम विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

४४ । श्रीमती | वं.र.मोरे कृषि व पदुम विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 

४५ श्री अ.र.ढाणे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | गृह विभाग 

४६ श्री प्र.शि.तुपे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग । जलसंपदा विभाग 

४७ | श्रीमती | नि.सं.शिदे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग । ग्राम विकास विभाग 

४८ श्री वि.वि.बसवंत शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग । सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 

४९ श्री वि.गं.आव्हाड शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

५० श्री अ.सं.भिसे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

५१ श्री ।गो.बा.साबने शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग । महिला व बाल विकास विभाग 

५२ | श्रीमती | म.चे.शिदे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग । मराठी भाषा विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव 
| १_| २ ३ शिका ५ 

५३ श्री । सं.मा.जगताप नगर विकास विभाग महसूल व वन विभाग 

५४ | श्रीमती | सा.अ.लोहकरे नगर विकास विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 

५५ श्रीमती | दि.दि.सावंत नगर विकास विभाग नियोजन विभाग 

५६ | श्रीमती | उ.उ.राणे वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

yo श्री वि.र.जाधव वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

५८ श्री सु.श्री.पाळव वित्त विभाग गृह विभाग 

५९ श्री यो.सु.गुणीजन वित्त विभाग महसूल व वन विभाग 

go | श्रीमती | नि.प्र.कुमार वित्त विभाग कृषि व पदुम विभाग 

६१ fat ।वै.र.डुंबरे वित्त विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 

६२ | stadt  दि.न.सोनावणे वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

६३ श्रीमती | अं.हौ.पाटील वित्त विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

६४ श्रीमती | शु.ल.चोणकर वित्त विभाग नियोजन विभाग 

६५ श्रीमती | व.सु.गुरव वित्त विभाग नियोजन विभाग 

६६ श्री प्रववि.शिशुपाळ  । वित्त विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

६७ श्री गौ.दे.पठारे वित्त विभाग महिला व बाल विकास विभाग 

६८ श्री प्र.सु.राणे वित्त विभाग मराठी भाषा विभाग 

६९ | att म.सि.साबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग । गृह विभाग 

७० | श्रीमती | सु.प्र.कर्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग | महसूल व वन विभाग 

७१ श्री र.आ.डेरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

७२ | श्रीमती | सु.अ.भोसले सार्वजनिक बांधकाम विभाग । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 

७३ | श्रीमती | वि.शां.साळुंके सार्वजनिक बांधकाम विभाग । वित्त विभाग 

७४ | श्रीमती । प्रा.अ.चुरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग । वित्त विभाग 

७५ । श्रीमती | प्र.शया.मेश्राम सार्वजनिक बांधकाम विभाग जलसंपदा विभाग 

७६ । श्रीमती | स्वा.रौ.परांजपे सार्वजनिक बांधकाम विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

७७ । श्रीमती | श.स.पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभाग ग्राम विकास विभाग 

७८ | श्रीमती | उ.रा.नागरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियोजन विभाग 

७९ | श्रीमती | शो.दे.डाके सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

८० श्री यो.चं.वासनिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 

८१ श्री ना.वा.नारनवरे  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग । विमुक्त जाती,भटक्या 
जमाती,इतर मागास वर्ग व fears 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 

८२ श्री प्र.बं.व्यवहारे जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

63 श्रीमती | asada जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

८४ | श्रीमती | स्वा.श्री.चौगांवकर | जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

८५ श्री रा.द.शिर्के जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ 
अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव 
a २ ३ PB 4 
८६ | श्रीमती | मि.दे.कऱ्हाडे जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
८७ श्री ।सं.बा.कदम जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
८८ श्रीमती | वृ.यो.सांगळे जलसंपदा विभाग कृषि व पदुम विभाग 
८९ | श्रीमती | सु.स.कनगुटकर | जलसंपदा विभाग विधी व न्याय विभाग 
go | श्रीमती | प.स.दाभोळकर । जलसंपदा विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
९१ श्री ज.स.वाघमारे जलसंपदा विभाग ग्राम विकास विभाग 
९२ | att अ.मा.गोपतवार । जलसंपदा विभाग आदिवासी विकास विभाग 
९३ श्री स.का.हडपे जलसंपदा विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
९४ | श्रीमती | रो.रा.सकपाळ विधी व न्याय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
९५ | श्रीमती | रं.प्र.गवारी विधी व न्याय विभाग कृषि व पदुम विभाग 
९६ | श्रीमती | सु.स.शिदे विधी व न्याय विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
९७ श्री कि.पां.देशापांडे उद्योग, ऊर्जा व कामगार सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
९८ | श्रीमती | शि.वि.पटवर्धन  । उद्योग, ऊर्जा व कामगार महसूल व वन विभाग 
विभाग 
99 श्रीमती | स्मि.ज्ञा.पाटमासे । उद्योग, ऊर्जा व कामगार जलसंपदा विभाग 
विभाग 
शं oo श्रीमती | स्ने.अ. अडसूळ । उद्योग, ऊर्जा व कामगार ग्राम विकास विभाग 
विभाग 
| ०१ | श्रीमती | स्ने.सं.गवळी उद्योग, ऊर्जा व कामगार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
विभाग संरक्षण विभाग 
१०२ श्री स.श्री.खांडेकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार आदिवासी विकास विभाग 
विभाग 
१०३ | at  ।तु.श.पैठणकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग विभाग 
१०४ श्री प्र.गो.साठे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विमुक्‍त जाती,भटक्या 
विभाग जमाती,इतर मागास वर्ग व fears 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 
१०५ श्री अ.म.साखरे ग्राम विकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१०६ | श्रीमती | शी.कि.यादव ग्राम विकास विभाग गृह विभाग 
१०७ | श्रीमती | नि.म.कांबळे ग्राम विकास विभाग गृह विभाग 
१०८ श्री ध.ळल.भागवत ग्राम विकास विभाग शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग 
१०९ श्री पो.भा.जगदाळे ग्राम विकास विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
| 990 | qo श्री सं.चं.परब ग्राम विकास विभाग वित्त विभाग 
| 999 | ११ श्री अं.र.कदम ग्राम विकास विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
११२ श्री ल.चं.शिदे ग्राम विकास विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
११३ | श्रीमती | यो.रा.गंगावणे ग्राम विकास विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ 


अ.क्र. | श्री/ | सहायककक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव 
| १_| २ ३ PB 4 
११४ । श्रीमती | वै.ल.वाघमारे ग्राम विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
११५ श्रीमती | मि.क.चौधरी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक =| गृह विभाग 
संरक्षण विभाग 
११६ | att अ.दि.मोरे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । महसूल व वन विभाग 
संरक्षण विभाग 
११७ श्री उ.ल.हिलेकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
संरक्षण विभाग 
११८ | श्रीमती | मं.वि.शिवलकर । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
संरक्षण विभाग 
११९ श्रीमती | सु.म.भावसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
संरक्षण विभाग विभाग 
१२० श्री धि.बा.रामटेके अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । कौशल्य विकास व उद्योजकता 
संरक्षण विभाग विभाग 
१२१ | at ।ल.ग.आंबेकर नियोजन विभाग महसूल व वन विभाग 
१२२ | at  । ज.रा.वाघमारे नियोजन विभाग महसूल व वन विभाग 
१२३ श्री अ.सु.सोनार नियोजन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१२४ | श्रीमती | सु.सं.बांदिवडेकर | नियोजन विभाग जलसंपदा विभाग 
१२५ | श्रीमती | अ.सु.बुटीया नियोजन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१२६ | at ।प्र.ना.ढवळे नियोजन विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
१२७ श्री अ.ज.गावडे सामाजिक न्याय व विशेष महसूल व वन विभाग 
सहाय्य विभाग 
१२८ | श्रीमती | रा.श्री.कांबळे सामाजिक न्याय व विशेष वित्त विभाग 
सहाय्य विभाग 
१२९ श्रीमती | नि.पां.लोखंडे सामाजिक न्याय व विशेष जलसंपदा विभाग 
सहाय्य विभाग 
१३० | श्रीमती | एस.ए.चंडर्की गृहनिर्माण विभाग जलसंपदा विभाग 
१३१ | श्रीमती | स.सं.पावसकर  । गृहनिर्माण विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
१३२ श्री ना.रा.जाधव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | गृह विभाग 
१३३ श्री रु.हे.काळीखन | पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | शाळेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१३४ श्री अ.अ.गावडे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१३५ श्री ग.सु.गायकवाड | सार्वजनिक आरोग्य विभाग गृह विभाग 
१३६ | stadt | चं.दे.गावीत सार्वजनिक आरोग्य विभाग कृषि व पदुम विभाग 
१३७ श्री जु.ब.सय्यद सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३८ | श्रीमती | सु.द.जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३९ | श्रीमती | म.नि.निकाळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव 
| १_| २ ३ शिका 4 
१४० | श्रीमती | न.नि.सावंत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | जलसंपदा विभाग 
विभाग 
१४१ | श्रीमती | शु.चं.मुळेकर वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | नियोजन विभाग 
विभाग 
१४२ | श्रीमती | रा.दि.देवकते वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
विभाग 
१४३ श्री अ.र.हिवाळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
विभाग 
१४४ | श्रीमती | या.य.कोळी आदिवासी विकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१४५ श्री र.कृ.मेरगु आदिवासी विकास विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४६ । श्रीमती | सु.अ.मोरे आदिवासी विकास विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१४७ श्री अ.सु.देशापांडे आदिवासी विकास विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४८ | श्रीमती | नि.वि.उबाळे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१४९ श्री प्र.ना.धुरी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
विभाग 
१५० श्री प्र.प्र.सावंत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग जलसंपदा विभाग 
विभाग 
१५१ | श्रीमती | वि.कै.पाटील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग जलसंपदा विभाग 
विभाग 
१५२ श्रीमती | रे.भि.धुरत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ग्राम विकास विभाग 
विभाग 
१५३ श्री अ.दे.लांडगे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महसूल व वन विभाग 
१५४ श्री वि.श.जाखलेकर | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१५५ । श्रीमती | कृ.शी.नांगरे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५६ श्री शि.ळला.पडोल्या । उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
१५७ श्री म.भि.काळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आदिवासी विकास विभाग 
१५८ | श्रीमती | रे.रा.टाळके महिला व बाल विकास विभाग । वित्त विभाग 
१५९ श्री प्र.म.गुंजाळ महिला व बाल विकास विभाग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६० श्री रा.ज.खरात मराठी भाषा विभाग कृषि व पदुम विभाग 
१६१ | श्रीमती | आ.चं.शोट्टी मराठी भाषा विभाग वित्त विभाग 
१६२ | श्रीमती | अ.वि.सोमण मराठी भाषा विभाग जलसंपदा विभाग 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता सर्व मंत्रालयीन विभागांनी 
खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
(१ बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर सर्व विभागांनी पर्यायी कर्मचारी हजर होण्याची वाट न 


पाहता बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ 


(२ बदली झालेले कर्मचारी त्यांच्या संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर 
त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 
प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाच्या 
आस्थापना अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल 

(३) बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याने प्रत्यक्षा वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 

(४ सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 
कर्मचाऱ्यांचे दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. 
दिनांक ०१.०६.२०१८ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून 
काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित कर्मचारी बदलीच्या विभागात हजर झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. 
दिनांक ०१.०६.२०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागातील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AFA: जबाबदार धरण्यात येईल SM सूचना सर्व 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात येत आहेत. तसेच बदली केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे दिनांक 
३१.०५.२०१८ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने अदा करावयाचे असून, दिनांक 
०१.०६.२०१८ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे असल्याबाबत 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनाही कळविण्यात येत आहे. 


३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१.०५.२०१८ (AA) पर्यंत कार्यमुक्त न केल्यास 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का १४, दिनांक २३.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य 
प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि १११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, 
दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 
५. बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. 
तसेच बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 
६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०७१७३०४३५००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 2 


5९ 
Bhimrao Gurav 
Date: 2018.05.07 17:34:29 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


97300; -005050f9180a8021 
0383 


7: ), 
=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fef 
.60f73b682d6b6fecbBaecf, cn=Gajanan 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ 


Cc Ww AD -5 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे दिनांक 
३१.०५.२०१८ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. त्यानंतरचे वेतन 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा केल्यास त्यांना याबाबत Alsat: 
जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात 
येईल. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे जास्तीत 
जास्त दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा 
करावयाचे आहे. दिनांक ०१.०६.२०१८ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत 
अदा करावयाचे आहे. सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


(संबंधित 
मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


